राज्यात ई-चलान प्रकल्प राबविण्यासाठी 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. 
केपीएमजी कंपनीस दि.१०.११.२०१६ ते 
दि. ९.०२.२०१७ या तीन महिन्यांच्या 
कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक 
अदा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६/प्र.क्र. ३६/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७.०८.२०१९ 


=| 


१. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्रमांक : ७॥%)-मातंस 
०८०/४/२०१४-0०/० DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दिनांक: ०१/०७/२०१४ 

२. गृह विभाग,शासन निर्णय क्रमांक गृहआ-२०१५/प्र.क्र.२३०/आस्थापना-२, 
दि.२०.५.२०१५. 

३. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
दि.२३.८.२०१६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

४. गृह विभाग,कार्यादेश क्रमांक  टीआरए/१२१३/प्र.क्र.९/शिकाना/पोल-८, 
दि.६.९.२०१६. 

५. मे.केपीएमजी कंपनी प्रा.ली. यांचे दि. १४.०२.२०१९ चे देयक. 


प्रस्तावना- 
गृह विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्यासंदर्भात विविध निर्णय घेण्यासाठी गृह 


विभाग शासन निर्णय दि. २०.०५.२०१५ अन्वये प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (Pic) स्थापन 


करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या दि. २३.८.२०१६ रोजीच्या बैठकीमध्ये मे.केपीएमजी या 


कंपनीची राज्यात ई-चलान प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रकल्प सल्लगार म्हणून नेमणुक करण्यात आली 


आहे. त्यानुसार दि. ०६.०९.२०१६ रोजीच्या कार्यादेशान्वये ई-चळलान प्रकल्पाचा पहिला टप्पा 


कार्यान्वित करण्यासाठी मे. केपीएमजी कंपनीच्या एक प्रमुख सल्लागार अर्धवेळ, तीन वरीष्ठ 


सल्लागार पुर्णवेळ व दोन सल्लागार पुर्णवेळ तत्वावर याप्रमाणे दि. १०.९.२०१६ ते १०.१२.२०१६ या 


तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. तसेच सदर प्रकल्पाच्या 


दुस-या टप्प्याचे काम पुर्ण झाल्यावर मे. केपीएमजी कंपनीला दोन महिन्याचे मानधन अनुज्ञेय 


करण्यात आले आहे. सल्लागारांना माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय दि.१.७.२०१४ अन्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६/प्र.क्र. ३६/पोल-३ 


निश्चित केलेल्या दरानुसार प्रतिव्यक्‍ती-प्रतिमहा (Man-Months) मानधन देय आहे. त्यानुसार 


मे. केपीएमजी कंपनीने दुस-या टप्प्यासाठी राज्यातील ई-चलान प्रकल्पासाठी सद्यस्थितीत 


केलेल्या कामानुसार सदर कंपनीला दि. १०.११.२०१६ ते दि. ९.२.२०१७ या तीन महिन्याच्या 


कालावधीची देयके अदा करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे 


निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय- 
ई-चलान प्रकल्पासाठी मे.केपीएमजी कंपनीने दि. १०.११.२०१६ ते दि. ९.०२.२०१७ या तीन 


महिन्याच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी रु. २७,३४,६५० /- (अक्षरी रुपये 


सत्तावीस लाख चौतीस हजार VER पन्नास फक्त) एवढ्या रकमेची देयके मे.केपीएमजी कंपनीस 


अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर देयकांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 


10.11.2016 To 09.02.2017 


ae Resource : 1) Total 
No. | Name role | Period months Rate Amount 
1 Amit Principal 10 November 2016 to 10th 05 
Patjoshi Consultant December 2016 : 275000 137500 
2 | दाणा Senior 10 November 2016 to 10th 1 
Consultant December 2016 220000 220000 
3 Bhavana Senior 10 November 2016 to 10th 1 
Verma Consultant December 2016 220000 220000 
हि Ashish Senior 10 November 2016 to 10th 1 
Gupta Consultant December 2016 220000 220000 
5 Sandeep Carag 10 November 2016 to 10th 1 
Lanjewar December 2016 160000 160000 
6 Swati eres 10 November 2016 to 10 February 3 
Baniya 2017 160000 480000 
; Keyur Senior 10 December 2016 to 10 February 2 
Paralkar Consultant 2017 220000 440000 
शि Mitesh Senior 10 November 2016 to 10th 2 
Shah Consultant | February 2017 (50%) 220000 440000 
11.5 23,17,500 
GST | CGST(9%) | 2,08,575 
SGST (9%) | 2,08,575 
Total 27,34,650 
टीप:- 


अ) सदर रकमा या संदर्भात उपरोक्त नमुद शासन निर्णय क्र. १ अन्वये निश्चित केल्यानुसार ई- 


चलान प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात 


येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६/प्र.क्र. ३६/पोळल-३ 


2. 


ब) उपरोक्त IR निर्णय संदर्भ क्र. १ नुसार सल्लागारांच्या मानधनावर होणा-या खर्चाच्या ५ 


% च्या प्रमाणात प्रवास,भोजन व निवास इत्यादी खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 


क) संदर्भ क्र. ५ अन्वये मे. केपीएमजी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा अदा 


करण्यात येत आहेत. सदर रकमामध्ये दिनांक दि. १०.११.२०१६ ते ९.०२.२०१७ या तीन 


महिन्याच्या काळावधीसाठी १८% वस्तु व सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


ड) ई-चलान प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 


केली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्‍कम संबधित कंपनीकडून समायोजीत 


करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 


इ) सदर देयके आयकर व इतर प्रचलीत कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च “मागणी क्र.१, २०५५- पोलीस (००) ११५, पोलीस दलाचे 


आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ 


ए०३२) योजनांतर्गत, १३- कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 


२०१९-२०२० या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


3: 


कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक,सायबर, मुंबई यांना 


“नियंत्रक अधिकारी” व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका-याला “आहरण व संवितरण 


अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१९०८०७१७१४५२३१२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dinesh Appaji 0५५५५००५५० 
Saste 


(दिनेश सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत : माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६/प्र.क्र. ३६/पोल-३ 


२. अपर मुख्य सचिव,गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

३. प्रधान महाळेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. अपर पोलीस महासंचालक,वाहतुक,मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

७. विशेष पोलीस महानिरीक्षक,सायबर,मुंबई 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, 
मुंबई. 

११.कक्ष अधिकारी, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.मे. केपीएमजी अँडव्हायझरी सर्व्हिसेस प्रा.लि , मुंबई. 

१३.निवड नस्ती / पोल-३ 

१४.अर्थ शाखा गृह विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


